महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व 
सहकार न्यायालय व कार्यालयांकरीता एपीजे 
हाऊस, दिनश्ा वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे तिसरा 
मजला (AP) पाचवा व सहावा मजल्यावर 
सहकारी न्यायालये क्रमांक १ ते ४ व महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई यांचे 
कार्यालयासाठी फर्निचर व्यवस्था व नुतनीकरण 
करण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.६५/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
दिनांक- १३ जून, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व सहकार न्यायालय व कार्यालयांकरीता 
एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे तिसरा मजला (AMT) पाचवा व सहावा मजला मिळून 
१४६६०.१५ वर्ग फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आलेली आहे. या जागेतील फर्निचर व बांधकामाचे 
नकाशे तयार करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व सहकार न्यायालय व कार्यालयांकरीता 
एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे तिसरा मजला (AMT) पाचवा व सहावा मजला मिळून 
१४६६०.१५ वर्ग फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आलेली आहे. या जागेतील फर्निचर व बांधकामाचे 
TORI तयार करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रु. २,०४,८९,९८५/- (दोन कोटी चार लाख एकोणनव्वद 
हजार नऊडो पंच्यांऐंशी wad ) चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तिय 
मान्यता देण्याची विनंती निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपील न्यायालय, मुंबई यांनी केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय मुंबई व सहकार न्यायालय व कार्यालयांकरीता 
एपीजे हाऊस, दिना वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे १४६६०.१५ चौ. फुट जागेत फर्निचर व बांधकामाकरिता 
येणाऱ्या रु. २,०४,८९,९८५/- (दोन कोटी चार लाख एकोणनव्वद हजार नऊरो पंच्यांऐंशी फक्त ) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त प्रस्तावासोबत जोडलेले अंदाजपत्रक व आराखडे अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, इलाखा शहर मुंबई यांनी साक्षांकित केळे आहेत. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली 
करण्यात यावा. 


मागणी क्र. व्ही-२, 

मुख्य/गौण/उपशिर्ष २४२५, सहकार,००१-संचालन व प्रशासन 
(०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५ ०१०२) 
(योजनेतर) (दत्तमत) 
१३ कार्यालयीन खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.ई६५/२२-स 


दिनांक २९ 


सदर area निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८६/इमा-२, 


.०५.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६८/२०१८/व्यय २ दि. १२.६.२०१८ 


अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥9$॥[(9.9०५.॥ या बेवसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०६१३१७३०४३७५०२ असा आहे. हा 
आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc 40 AD -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak S Desai 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMT 


D k D 7 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

e e p a e S a | 2.5.4.20=4d1 1b2ee4dfa01 facc6e58028a3bde93d4ac8 
1d87ed6247ca0fb3a827602426f, cn=Deepak S Desai 
Date: 2018.06.13 17:35:11 +05'30' 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 

निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 


७. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. मुख्य अभियंता, (सा.बा.), प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, इलाखा शहर, मुंबई. 


१०, 


११ 


१५ 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर, मुंबई. 


. कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
१२. 
१३. 
१४. 


उपसचिव, कार्यासन (५-स), (१२-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


. निवड नस्ती (२२-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


